मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 
८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ६ जुले,२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे 
जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयातील अधिसंख्य पदावर करण्यात 
आलेल्या नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, 2023 


वाचा :-१. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २१.१२.२०१९. 

२. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०१९/प्र.क्र. २१०/३४-अ, दि. ४.२.२०२०. 

३. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२०/प्र.क्र. १८७ ओ/१६-ब, दि. ३०.६.२०२० 

४. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र. ३१/३४-अ, दि. २५.८.२०२०. 

५. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २७.११.२०२०. 

६. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२०/६२/प्र.क्र.७/३४-अ, दि. ०३.०३.२०२१. 

७. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे कार्यालयीन आदेशा क्र. प्रविस्थार(२०२१)अधिसंख्य/ 
का-१/७६१, दि.३०.०३.२०२१ 

८. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. २८.१०.२०२१. 

९. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०२१/६२/प्र.क्र. ७/३४-अ, दि. ०६.१२.२०२१. 

१०. शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र. ३०८/१६-ब, दि. १४.१०.२०२२. 

११. माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे कार्यालयीन आदेशा क्र. प्रविस्थार(२०२१)अधिसंख्य/ 
का-१/७६१, दि.१०.०३.२०२२ 

१२. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ,दि. ०९.१२.२०२२ 

१३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१९/प्र.क्र. ५८१ए/१६-ब,दि. १४.१२.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर यामध्ये दिनांक ०६.०७.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अनुसूचीत जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील अनुसूचीत जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या गट- 
अते गट-ड मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उक्त संदर्भ क्र.६,८,९ व १२ येथील शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्यात येवून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. उक्त संदर्भ क्र.१२ येथील दि.०९.१२.२०२२ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील एकूण ११ अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांचा 
अधिसंख्य पदावरील कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर पुढील ११ महिने किंवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या 
दिनांकापर्यंत किंवा यासंदर्भात मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/१६- 
ब मार्फत शासन निर्णयान्वये उचित निर्देश प्राप्त होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल ते, तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


२. आता, अधिसंख्य पदांबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांच्या उक्त संदर्भ क्र.१३ येथील दि.१४.१२.२०२२ 


रोजीच्या शासन निर्णयामधीळल परिच्छेद क्र.२ येथील तरतुदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
अधिसंख्य पदांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्या पदांवर मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये 
दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे 
शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ (संदर्भ क्र.०१) तसेच शासन निर्णय दि.१४.१२.२०२२(संदर्भ क्र.१३) नुसार या 
विभागाच्या अधिनस्त माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवर sat संदर्भ क्र.१२ येथील 
दि.०९.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर देण्यात आलेल्या नियुक्त्यांची मुदत 
दि.०४.१०.२०२३ रोजी संपुष्टात आली असल्याने सदर नियुक्त्यांना खालीलप्रमाणे दि.०५.१०.२०२३ रोजी 
तांत्रिक खंड देण्यात येवून दि.०६.१०.२०२३ पासून पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहीले असता ज्या दिनांकाला 
सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल ते, तोपर्यंत या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य 
पदावरील gaia मुदतवाढ देण्यात येत आहे:- 


ap | अधिकारी / पदनाम व गट नियुक्तीचा | सेवा निवृत्तीचा यापूवी ११ तांत्रिक नियुक्‍तीस 
र. । कर्मचाऱ्याचे दिनांक दिनांक महिन्यासाठी खंडाचा पुढील ११ 
नाव दिलेली नियुक्ती | दिनांक महिन्यासाठी 
संपुष्टात येण्याचा खालील 
दिनांक कालावधीसाठी 
मुदतवाढ 
i श्री. विनोद वरिष्ठ सहायक २४. ३. १९९५ | ३१.३. २०२६ । ०४.१०. 2023 ५.१०. 2023 | ०६.१०.२०२३ 
नरहरराव संचालक (माहिती) ते 
रापतवार गट-अ, (कनिष्ठ) ०५.०९.२०२४ 
माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई 
२ | श्री.अशोक | प्रतिवेदक, गट-क, ४.४. १९९५ ३०.३. २०२४ | ०४.१०. २०२३ ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
किसनराव अधिपरीक्षक, पुस्तके व ते 
नागोसे प्रकाशने, मुंबई ०५.०९.२०२४ 
3 | श्रीमती प्रज्ञा । पर्यवेक्षक, गट-क १५.४. १९९४ | ३०.६. २०३० | ०४.१०. 2023 ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
भु. गायकवाड | माहिती व जनसंपर्क ते 
महासंचालनालय, मुंबई ०५.०९.२०२४ 
४ | श्री. अशोक | दूरमुद्रणचाळक, गट- | २.४. १९९४ | 39. 92. २०२९ | ०४.१०. २०२३ ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
गणपती क संचालक, नागपूर- ते 
सोनकुसरे अमरावती विभाग, ०५.०९.२०२४ 
नागपूर 
५ | श्री. सुधीर लिपिक- टंकलेखक, | ४.९. १९९८ ३१. १०. २०२९ | ०४.१०. 2023 ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
किशनराव गट-क माहिती व ते 
मग्गीरवार जनसंपर्क ०५.०९.२०२४ 
महासंचालनालय, मुंबई 
६ | श्रीमती दर्शना | लिपिक- टंकलेखक, | ८.८. १९९७ | ३१.३. २०३० | ०४.१०. २०२३ ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
जि. बस्वत गट-क माहिती व ते 
जनसंपर्क ०५.०९.२०२४ 
महासंचालनालय, मुंबई 
७ | a. मोहन वाहनचालक, गट-क | २७. १२. १९९५ | ३१.५. २०२८ | ०४.१०. २०२३ ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
मोतिराम जिल्हा माहिती ते 
कोळी कार्यालय, लातूर ०५.०९.२०२४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


८ | श्री. गंगाधर | संदेशवाहक, गट-ड  । ६. ११. १९८९ | ३१.३. २०२७ | ०४.१०. २०२३ | ५.१०. 2023 | ०६.१०.२०२३ 
माणिकराव जिल्हा माहिती ते 
निरडे कार्यालय, परभणी ०५.०९.२०२४ 

९ | श्री. अशोक । मदतनीस, गट-ड १७.३. १९९८ | ३०.४. २०२९ | ०४.१०. २०२३ | ५.१०. 2023 | ०६.१०.२०२३ 
भिवसन संचालक, मराठवाडा ते 
सुरडकर विभाग, औरंगाबाद ०५.०९.२०२४ 

यांचे कार्यालय, 
आरंगाबाद 

शि श्रीमती प्रिया | लघूलेखक(नि.श्रे, गट | १७.०३.१९९७ | ३०.०९.२०३१ | ०४.१०. 2023 ५.१०. २०२३ | ०६.१०.२०२३ 
राजू क माहिती व जनसंपर्क ते 
रामटेककर । महासंचालनालय, मुंबई ०५.०९.२०२४ 


तसेच, उक्त संदर्भ क्र.१२ मध्ये नमूद श्री. संजय नवल कोळी यांचे दिनांक २८.०३.२०२३ रोजी Beran 
आजाराने निधन झाले असल्याने त्यांचे नाव या आदेशान्वये वगळण्यात येत आहे. 


०२. उपरोक्त कर्मचारी हे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयात कार्यरत असल्याने त्यांच्या वेतनावर होणार खर्च त्या कार्यालयाच्या वेतनांसंबधित ळेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दिनांक 
२८.१०.२०२१ व झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१९/प्र.क्र. ५८१ए/१६-ब,दि. 
१४.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर नियुक्‍्त्यांना या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०३०१०५५४१२२०७ असा आहे हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by YUVRAJ MANOHAR SOREGAONKAR 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


DI 

YUVRAJ MANOHAR 5० 
2.5.4.20=f7ccdb18d954bb8 1 4d3cc3c92ab0c1 28e1 9f5f95c724abaf 
0a38fala74dec734, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=1A45294B68B97E03C570AFASF 17C64F6DFE2A4A2 
41DD2AFF2322FEEC22B389F5, cn=YUVRAJ MANOHAR 
SOREGAONKAR 

Date: 2023.10.30 14:40:00 +05'30' 


(युवराज सोरेगांवकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रती, 
सचिव (मा.व ज.)/ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/ २, मुंबई/नागपूर. 
संचालक (माहिती) ( प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व विभागीय माहिती कार्यालय / जिल्हा माहिती कार्यालय, माहिती व जनसंपर्क 

महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


Cc A A LO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/८६६/प्र.क्र.१६१/३४-अ 


९. सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्यासन-१६ब) मंत्रालय, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग ( कार्यासन आ.पु.क. )मंत्राळय, मुंबई. 

११. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना (मा.व ज. मार्फत) 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


